महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती 
वेतन इतर शासकीय 
कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासनामार्फत 
२०७१०१०३ या लेखाशीर्षातर्गत 


होणेसाठी अवलंबावयाच्या 
कार्यपद्धतीस स्थगिती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/ 
पापु-२३, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१९ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन इतर 
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासनामार्फत 20990903 या लेखाश्ीर्षांतर्गग सन २०२१-२२ 
पासून होण्यासाठी अवलंबावयाची कार्यपद्धती संदर्भाधीन दिनांक १७.१०.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केली आहे. सदर शासन निर्णयातील कार्यवाहीस पुढील 
आदेशापर्यन्त स्थगिती देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१८/२०/कोषाप्रशा-५, दिनांक 
६.१०.२०२० तसेच संचालनालय, ळेखा व कोषागारे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४/२२-ए, 
दिनांक ७.१.२०२१ अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२३५/पापु-२३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/१५॥॥9.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०३११२७२०७१२८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 


B a | a Sa h e b Babasaheb Hajare 
DN: cn=Balasaheb Babasaheb 
Hajare, o=Mantralaya, ou=Water 
B a ba S a h e b Supply and Sanitation 
Department, 
email=balasaheb.hajare@nic.in, 


Hajare Fo 


Date: 2021.03.03 15:13:39 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

२. सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

४. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार आधिकारी 

१२. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

१३. मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

१४. अधिक्षक अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

१५. कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

१६. उप अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

१७. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ /अर्थसंकल्प-१८/कोषाप्रश्‍ा-५ /सेवा-४ ) 
१८.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१९. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


